भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (2234-222) 

या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेली ७० % 
तरतूद वितरीत करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिक्षेगू-२०१८/ प्र.क्र.४०/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २१ जून, २०१८ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 


शासन निर्णय- 


२) महिला व बाल विकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१८/ प्र.क्र.३३/का-४, 
दि.०५.०४.२०१८ 


मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०४ वृध्द, 
विकलांग व निराश्रित व्यक्‍तींचे कल्याण, (०१) वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०१) (०१) 
भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८), या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
रु.१७,३६,६६,०००/- (रुपये सतरा कोटी, छत्तीस लाख, सहासष्ट हजार फक्त) एवढी तरतूद अर्थसंकल्पीत 
आहे. वाचा क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत 
केलेल्या तरतूदीपैकी ७० % तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर तरतूद (२२३५-२८७८) 
या लेखाशीर्षाखाली खालील प्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
लेखाशीर्ष उद्दिष्ट सन २०१८-१९ मूळ सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत तरतूद | वितरीत करावयाची ७०% तरतूद 
Poa 2 3 PR 
२२३५-२८७८ ०१ वेतन १३,६४,७३ ९५५३१.१ 

०३ अतिकालीक भत्ता १,१८ ८२.६ 

०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी ३५,०० २४५० 

शुल्क 

११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ११,९६ ८३७.२ 
१३ कार्यालयीन खर्च १४,९६ १०४७.२ 
१४ भाडे, पट्टी व कर ५,२९ ३७०.३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१८/ प्र.क्र.४०/ का-९ 


१९ आहार खर्च २,६३,४७ १८४४२.९ 
२१ पुरवठा व सामग्री ३३,७७ २३६३.९ 
५० इतर खर्च ६७३० ४४१ 
एकूण- Fo - | १७,३६,६६ १२१५६६.२ 


२. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका 
व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. ०२ एप्रिळ, २०१८ च्या 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 

३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/ प्र क्र ७५/ अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८ च्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.७ ते ९ व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या या आदेशास लागु होणा-या 
बाबींची पुर्तता होत असल्याने, विभागाच्या स्तरावरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२२१२५७०९२८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरने सांक्षांकीत करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pratibha Sanjay णा 
Chaudhari Steen 
(प्रतिभा चौधरी) 
कक्ष अधिकारी 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

६. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


